समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण) कार्यक्रमासाठी 
पहिल्या हप्त्याचा आवर्ती /अनावर्ती निधी 
(अनुसूचित जाती उपयोजना हिस्सा) वितरीत 
करणेबाबत (केंद्र व राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-२/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १७ जानेवारी, २०२० 


१) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पीआरई-२०००/(२७४०)/प्राशि-१, 
दि. १८/०१/२००२ 


२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८/०७/२०१९ 


३) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली आदेश क्रमांक : W-2/2098-1S-92 
(50), दिनांक २८/०९/२०१९ 


४) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र.मप्राशिप 
/लेखा-२/पहिळा हप्ता(981., SAP (Gen.), SC, ST) निधी मागणी/२०१९-२०/२८८१, 
दि.१६/१०/२०१९ 


प्रस्तावना:- 


समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण) योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण (केंद्र : 


राज्य) ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक २८/०९/२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये केंद्र शासनाचा 


पहिल्या हप्त्याचा आवर्ती/अनावर्ती (अनुसूचित जाती उपयोजना हिस्सा) रु.४३,३६,०८,०००/- 


(रुपये त्रेचाळीस कोटी छत्तीस लाख आठ हजार फक्‍त) इतका निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा 


केलेला आहे. सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्याचा निधी रु.२८,९०,७२,०००/-(रु.अठ्ठावीस 


कोटी नव्वद लाख बहात्तर हजार फक्त) इतका येतो. 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.४ येथील 


पत्रान्वये केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.3८०/अर्थोपाय, दि.२२/१०/२०१९ अन्वये 


केंद्र हिस्सा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे अभिप्राय दिले आहेत. 


त्यानुषंगाने निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय 


खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-२/एस.डी-१ 
शासन [नणंय:- निर्णय:- 


केंद्र शासनाने समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण) योजनेकरिता उपलब्ध करुन दिलेला पहिल्या 


हप्त्याचा आवर्ती/अनावर्ती (अनुसूचित जाती उपयोजना हिस्सा) निधी रु.४३,३६,०८,०००/- (रुपये 


त्रेचाळीस कोटी छत्तीस ore आठ हजार फक्त) व त्याप्रमाणात राज्य हिस्सा निधी 


रु.२८,९०,७२,०००/-(रु.अठ्ठावीस कोटी नव्वद लाख बहात्तर हजार फक्त) असा एकूण 


रु.७२,२६,८०,०००/- (रुपये बहात्तर कोटी सव्वीस लाख ऐंशी हजार फक्त) (रु.६२,९९,५१,६६७/- 


आवर्ती व रु.९,२७,२८,३३३/- अनावर्ती) इतका निधी खालीळ विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे 


महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे समग्र शिक्षा कार्यक्रमाच्या (प्राथमिक शिक्षण) 


अंमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 


विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.४ येथील वितरीत करावयाची तरतूद स्तंभ क्र.२ येथील लेखाशिर्षाकरिता 


मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी 


अ.क्र. लेखाशिर्ष सन २०१९-२० या वर्षात वितरीत करावयाची 
अर्थसंकल्पिय तरतूद तरतूद 

za २ ३ a eee 

; "मागणी क्रमांक 8-2, 2202, रु.१३५.०० कोटी रु.६२,९९,५१,६६७/- 


सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक 
शिक्षण, ७८९-अनुसूचित जाती 
उपयोजना, (०२) समग्र शिक्षा योजना, 
(०२) (०१ समग्र शिक्षा अभियान 
अनुसूचित जाती उपयोजना) 
SCSP), (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२०२ 
1६०१)" 


२ | "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, रु.९०.०० कोटी रु.९,२७,२८,३३३/- 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक 
शिक्षण, ७८९-अनुसूचित जाती 
उपयोजना, (०२) समग्र शिक्षा योजना, 
(०२) (०२) समग्र शिक्षा अभियान 
(अनुसूचित जाती उपयोजना) 
(5052), (राज्य हिस्सा ४० Tah) 
(३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
(२२०२ 1484)" 


एकूण रु.७२,२६,८०,०००/- 


२. वित्त विभागाच्या दि.०८/०७/२०१९ रोजीच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता 
होत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-२/ एस.डी- q 

३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित केलेला निधी केद्र शासनाचे दि.२८/०९/२०१९ रोजीच्या 
आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०१९-२० च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक 
प्रकल्प मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या समग्र शिक्षा अंतर्गत प्राथमिक शिक्षणाच्या चालू 
योजनांच्या आवर्ती/अनावर्ती खर्चासाठी खर्च करावा.तसेच सदरचा निधी हा अनुसूचित जाती, 
नवबौध्द घटकांसाठी खर्च करावा. 


४. खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात 
सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

५. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०८/०७/२०१९ च्या शासन परिपत्रकातील 
सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष 
अधिकारी (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व संवितरण 
अधिकारी" तर उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना "नियंत्रक 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०८/०७/२०१९ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये, वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८०/अर्थोपाय, 
दि.२२/१०/२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००११७१७१७४५०५२१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 


Rajendra Eton od Spars Deparment, poset 
Shankarrao Pawar ‘seminar tah 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


) 
) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
) मा.राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


ee 


o~ 


£39) 


आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

qo) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 


nN S&S 


2) 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय PAH? एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११ भाग-२/एस.डी-१ 
११) सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 
१२) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
१३) उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


१५) अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) अवर सचिव, लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७) निवड नस्ती (एस.डी.१ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


